सन २०१८-१९ करिता भारतीय संविधानाच्या 
अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत “3 centralized Kitchens 
for Ashram Schools” या योजनेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ ( भाग १)/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: १३/०९/२०२१ 


१. शासन निर्णय क्रमांक: केंद्रिय-२०१८/प्र.क्र.८५/का-१९, दिनांक-१९.१०.२०१८ 
२. समक्रमांकित शुद्धिपत्रक दिनांक २३.०७.२०१९ 
३. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.का.जव्हार यांचे पत्र क्र. पुरवठा २०२१/प्र.क्र./का७(१/ ५१६२ 
दिनांक ११.०८.२०२१ 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक यांचे पत्र क्रमांक हाआशा-२०२१/प्र.क्र.८१/का.६(२) ४५४० 
दिनांक ३१.०८.२०२१ 
प्रस्तावना- 


संदर्भिय क्र. १ येथील शासन झासननिर्णयान्वये स्थापित मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहांची देयके अदा 
करण्यासाठी संदर्भ २ येथील शुद्धिपत्रकान्वये मागणी क्र.टी-५,२२२५ -अनुसुचित जाती, जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२- अनुसुचित जमातींचे कल्याण,७९६-जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना,(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) (६०) आश्रमशाळा समूह योजना (२२२५ डी-७३४), ३१ - 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) तसेच मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहांमध्ये वीज व पाण्यासाठी होणा-या खर्चाची देयके 
अदा करण्यासाठी मागणी क्र.टी-५,२२२५ -अनुसुचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 
कल्याण,०२- अनुसुचित जमातींचे कल्याण,७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना,(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) 
(६०) आश्रमशाळा समूह योजना, ळेखाशीर्ष २२२५ डी ७३४-(०६) दूरध्वनी,वीज व पाणी शुल्क प्राप्त निधीचा 
वापर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. तथापि, आश्रमशाळा समूह योजना (२२२५ डी-७३४), ३१- सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत सन २०२१-२२ करीता निधी उपलब्ध नसल्याने तसेच स्वयंपाकगृहातील जनरेटर 
वापरासाठी डिझेल खरेदी व स्वयंपाकगृहासाठी CHA होणारा पाणीपुरवठा यासाठी आश्रमशाळा समूह 
योजना, लेखाशीर्ष २२२५ डी ७३४-(०६) दूरध्वनी,वीज व पाणी शुल्क अंतर्गत प्राप्त निधीमधुन देयके अदा 
करणेस अडचणी येत असल्याचे संदर्भ क्र. ३ व ४ अन्वये शासनाच्या निदर्शनास आल्याने मुळ शासन 
शुद्धिपत्रकातील मुद्दा क्रमांक ३ मधील बाब क्रमांक (1) मध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ ( भाग १)/का-१९ 


शासन शुद्धीपत्रक - 


संदर्भाधिन शासन शुद्धिपत्रकामधील मुद्दा क्रमांक ३ मधील बाब क्रमांक (1) पुर्णपणे निरसित करणेत 
येत आहे. आता, मुद्दा क्रमांक ३ मधील बाब क्र.(।) पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावी 


संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी यांना मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाकरिता अदा करावयाची देयके 
मागणी क्र.टी-५,२२२५ -अनुसुचित जाती,जमाती,इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२- 
अनुसुचित जमातींचे कल्याण,७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना,(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) (६०) 
आश्रमशाळा समूह योजना २२२५ डी-७३४, (१९) - आहार खर्च अंतर्गत प्राप्त तरतुदीतून अदा करणेस तसेच 
याच स्वयंपाकगृहांच्या वीज व पाण्यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.टी-५,२२२५ - अनुसुचित जाती, जमाती, 
इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०२- अनुसुचित जमातींचे कल्याण,७९६-जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना,(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) (६०) आश्रमशाळा समूह योजना, २२२५ डी-७३४, (१३)- 
कार्यालयीन खर्च अंतर्गत प्राप्त तरतुदीतून अदा करणेस मान्यता देणेत येत आहे. 


सदर झासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०९१३१६५७५१५१२४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


a tally signed by Prakash Vijay Waje 
DN: c=IN, ‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TRIBAL 
p fa ka S h V | a DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharas| 
2.5.4.20=1b4b695a8c26d 140fc5c049d281 eedbf23beed9a89ad7526 


416132cf28f14776, 


(प्रकाशा वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत, 

१) मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 

२) मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

3) सचिव,आदिवासी विकास, मंत्रालय,मुंबई 

४) आयुकक्‍्त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक 

५) उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक,ठाणे अमरावती व नागपूर . 

७) सर्व प्रकल्प अधिकारी ,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

८) निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


